भारतीय प्रश्ञासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६/२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०३.१२.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र 
क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र.(५) आणि (१०) /२०२०/दहा, दिनांक २४.११.२०२० आणि २७.११.२०२० नुसार पुढील 
प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 


fe चै नांव व पदनाम ।____ नियुक्तीचेपद | Rite 


(दि.२४.११..२०२० रोजी करण्यात या बदल्या / पदस्थापना) 


झाल्यामुळे Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


it करण्यात ल्या बदल्या / पदस्थापना) 


(१९९५) संजीवनी , | पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), | मुंबई. असल्याने. 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 


झोडव प वैजनिव प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
असल्याने. 

व्यवस्थापकोय संचालक, | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त 

(टीआर:२००९) हाफकीन जीव औषध निर्माण | पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत महामंडळ, मुंबई. असल्याने. 

श्री.एस.एल भाप्रसे (२००९) , म प्रशासकोय कारणास्तव Rat 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत , मुंबई. पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
असल्याने. 

श्री.अनिल भंडारी, भाप्रसे (२०१०) आयुक्त, विक्रीकर विभाग | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र | (पुर्नमुल्यांकन), मुंबई. पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
राज्य बीयाणे महामंडळ, अकोला. असल्याने. 


झासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 


कृषी व पदुम | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त 
पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्यक 


झाल्यामुळे रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नतीने | जिल्हा परिषद, ठाणे 
नियुक्ती) 

अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, रायगड. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१४५३३७७००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(अजित पाटील) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


